नामपाडा लघु पाटबंधारे योजना, ता. शहापूर, जि. ठाणे 
या प्रकल्पास प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्र. लपायो -२०२०/प्र. क्र.५/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ डिसेंबर, २०२२ 


१) शासन निर्णय जलसंपदा विभाग, क्र. लपायो-२००४/१००८/२५३/२००४/खारभूमी, दिनांक : १६.१२.२००४ 

2) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचे पत्र क्र. कोंपाविम/तां-६/नामपाडा प्रथम 
सुप्रमा/२०२५/२०१९ दि.१३.०६.२०१९ 

३) जलसंपदा विभागाचे पत्र क्र.वैठक-२०२२/( प्र.क्र.०१/२२)/प्रप्रक, दिनांक:२१/०४/२०२२ 


प्रस्तावना:- 
नामपाडा लघु पाटबंधारे योजना, ता.शहापूर, जि.ठाणे हा कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे अंतर्गत 


"उर्वरित महाराष्ट्र" या प्रदेशात आहे. सदर प्रकल्प स्थानिक कुतरकुंड नाल्यावर प्रस्तावित आहे. सदर प्रकल्पाद्वारे 
शहापूर तालुक्यातील सावरोली व कानडी या गावामधील एकुण २५५ हे. क्षेत्रास बंदिस्त नलिकेद्वारे सिंचनाचा 


लाभ देणे नियोजित आहे. प्रकल्पाची साठवण क्षमता 3.433 दलघमी आहे. 


सदर योजनेस संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि.१६/१२/२००४ च्या शासन निर्णयान्वये प्रादेशिक दरसूची सन 
2003-2008 नुसार रु. ९,१५,०५,१६८/-( रु. नऊ कोटी पंधरा लक्ष पाच हजार एकशे AGUS फक्त) रकमेस 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. या पैकी रु.७,४३,३९,३२५ /- कामाप्रित्यर्थ व रु.१,७१,६५,८४३ /- 
अनुषंगीक खर्च आहे. सदर प्रकल्पाच्या जलसंपदा विभाग सन २०१६-२०१७ व सा.बां.विभाग सन २०१७-२०१८ च्या 
दरसुचीवर आधारीत रु.३८,६८,८०,६५० /- किंमतीच्या प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावाबाबत, राज्य 
तांत्रिक सल्लागार समिती-२ (511/0-॥) च्या दि. २२/०३/२०१९ रोजी झालेल्या २८ व्या बैठकीत छाननी अहवालातील 
१ ते २७ मुद्दे विचारात घेण्याच्या अधीन राहून, समितीकडून शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भ क्र.२ 
अन्वये कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांच्याकडून नामपाडा लघु पाटबंधारे योजना ता.शहापूर, जि.ठाणे 
या योजनेचा प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. त्यास अनुसरून शासन पुढील 


आदेड्ा निर्गमित करीत आहे. 


शासन निर्णय :- 


नामपाडा लघु पाटबंधारे योजना ता.शहापूर, जि.ठाणे या प्रकल्पास जलसंपदा विभाग दरसूची सन २०१६- 
२०१७ व सार्वजनिक बांधकाम विभाग दरसूची सन २०१७-२०१८ आधारित रु. ३८,६८,८०,६५०/- ( अक्षरी रुपये 


शासन निर्णय क्रमांकः लपायो -२०२०/प्र. क्र.५/खारभूमी 


अडोतीस कोटी अडुसष्ट लक्ष ऐंशी हजार सहाशे पन्नास फक्त) किंमतीस [ प्रत्यक्ष कामासाठी रु. ३५,७२,६०,०३९/- 
व अनुषंगीक खर्च रु. २,९६,२०,६११/- ] खालील अटींच्या अधीन राहून प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. प्रकल्पाचा उपशिर्षनिहाय तरतूदींचा गोषवारा परिशिष्ट - "अ" मध्ये सोबत जोडला आहे. 

१)" नामपाडा लघु पाटबंधारे योजना ता.शहापूर, जि.ठाणे " प्रकल्पावरील बांधकामावर पुढील खर्च करण्यापुर्वी 
प्रकल्पास आवश्‍यक ३८.९८ हेक्‍टर. वन जमिनीच्या प्रस्तावास केंद्र शासनाच्या वन विभागाची अंतिम मान्यता प्राप्त 
करण्यात यावी . 

२) "नामपाडा लघु पाटबंधारे योजना ता.शहापूर, जि.ठाणे" प्रकल्पाची कामे नियोजित वेळेत व प्रथम सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या मर्यादेत पुर्ण करण्यात यावीत. 

३) " नामपाडा लघु पाटबंधारे योजना ता.शहापूर, जि.ठाणे या प्रकल्पाच्या प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
प्रस्तावामध्ये अंतर्भुत किंमतीस तांत्रिक मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी. 

४ सर्व तांत्रिक मान्यता सक्षम स्तरावर घेण्याची महामंडळाने कार्यवाही करावी. 

५) सदर प्रकल्प ६०० हे. पेक्षा कमी असला तरी झासन पत्र दि.१५.०१.२०१८ मधील तरतूदी नुसार प्रकल्पावर यापुर्वी 
जलसंपदा विभागाकडुन निधी उपलब्ध झाला असल्याने विहीत कालमर्यादेत प्रकल्प पुर्ण होण्याच्या दृष्टीने 
जलसंपदा विभागामार्फत पुर्ण करण्याचे धोरण आहे. 

६) राज्य तांत्रीक सल्लागार समितीने प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्देशांचे व त्रुटींची पुर्तता करणे 
याची सर्वस्वी जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 

७) सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीस मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण 


अथवा अतिरिक्त खर्च न करण्याची जबाबदारी संपुर्णपणे क्षेत्रिय कार्यालयांची राहील योजनेची अंमलबजावणी 
करताना प्रचळीत शासन निर्णय, नियम, ७४७ तत्वे, वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित निविदा कार्यपध्दती अनुसरणे 
याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत क्षेत्रिय कार्यालयांची राहील. 
८) सदर प्रकल्पासंदर्भात आधीच्या कालावधीमध्ये जर काही आर्थिक व कार्यपध्दतीत अनियमितता झाल्या असतील 
, कोणतीही नियम बाह्य कार्यवाही करण्यात आली असेल अथवा ज्यामुळे आर्थिक घोटाळा निर्माण होण्याची शक्‍यता 
असेल अशा कोणत्याही बाबींना वित्त विभागाने सहमती दिली आहे असे म्हणता येणार नाही व अज्ञी कोणतीही 
सहमती/ मान्यता वित्त विभागाने प्रस्तुत प्रकल्पाबाबत दिलेली नाही. 
९)“नामपाडा लघु पाटबंधारे योजना ता.शहापूर, जि.ठाणे”या प्रकल्पाची प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता म्हणजे 
अहवालातील तांत्रीक बाबी निविदाविषयक क्षेत्रिय निर्णय, अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. 
अशा प्रकरणाची तपासणी त्या वेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यालयाची 
राहील. 

या प्रकल्पाच्या कामावरील खर्च मागणी मुख्य लेखाशीर्ष "४७०२ लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 


८००-इतर खर्च (१), सर्वसाधारण लघु पाटबंधारे योजना (१) " या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः लपायो -२०२०/प्र. क्र.५/खारभूमी 


मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या (कार्यासन १४३४) अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१०४/२०२२, दिनांक १०/०५/२०२२ अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६१२०/२०२२, दिनांक 
१५/०६/२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता लपा कार्यासनाच्या प्रशासकीय 
मान्यता नोंदवहीत २४६ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२१२१६१२४२१३८१२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SUSHMA RAJEEV KUDAL 

CN = SUSHMA RAJEEV KUDAL, C = IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 
Date: 2022.12.16 12:46:22 +05'30' 


(सुषमा कुडल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :- परिशिष्ट "अ 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, यांचे प्रधान सचिव मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, यांचे प्रधान सचिव मुंबई 
४. सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. विरोधी पक्ष नेते, विधानपरिषद/विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य,१/२ मुंबई / नागपूर 
७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य,१/२ मुंबई / नागपूर 
८. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
९. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई -३२. 
१०. जिल्हाधिकारी, ठाणे 
११. कार्यकारी संचालक, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 
१२. महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक. 
१३. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई 
१४. आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५. उप सचिव (निवसं), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
१६. अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे. 
१७. अर्थ शाखा - १ व २, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१८. खारभूमी कार्यासन(संग्रहार्थ) . 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः लपायो -२०२०/प्र. क्र.५/खारभूमी 


'परिशिष्ट-अ 


(शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र लपायो -२०२०/प्र. क्र.५/खारभूमी, दिनांक: १६ डिसेंबर, २०२२ चे परिशिष्ट) 
नामपाडा लघु पाटबंधारे योजना ता.शहापूर, जि.ठाणे प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता उपशिर्षनिहाय तरतूदी 


आ) $ि 


x) 


— 


vA 


कालवे व वितरण व्यवस्था 


2३६८८ 
८६०४२२9 
खा ८७०४९०४ 


vo 


( 
'एकूण कामे (अ--ब) 


प्रथम सुप्रमानुसार तरतुद ( जलसंपदा विभाग दरसूची सन २०१६- 
१७ व सा.बां.विभाग दरसूची सन २०१७-१८) रू. 


६,१०,५२,९२६/- 
२१,१५,७१,०१५/- 


26 Nh 
mt CRRA 


२,६२,८००/- 
२,१५,०००/- 
१३,०२,६२६/- 


२ ९ ) & ८ ) ८ द ’ २ द ०/- 


3 & 9 v 3 1) २ \9 ’ 3 ° u/- 


क) 


१% कामगार विम 
एकुण अ--ब (भूसंपादन वगळून) 


२ ९ 9 3 2 9 9 3 v /- 


ड) अनुषंगीक ख् 


अ--ब--क (भूसंपादन वगळून) x ९०% 


एकूण (अ--ब--क--ड) 36,806,060, R40/- 


२,९६,२०,६११/- 


योजनेची ठळक वैशिष्टे :- 
१ | नामपाडा लपा योजनेचे सिंचन क्षेत्र | २५५ हेक्‍टर (ICA) 
२ | योजनेचा पाणीसाठ ३.५३३ द.ल.घ.म 
३ | लाभव्यय गुणोत्तर १.१० (मापदंड १ पेक्षा अधिक) योजना मापदंडात बसते 
डु थक परतावा दर १३.५३ % (मापदंड १२ % पेक्षा अधिक) योजना मापदंडात बस 
५ | पाणीसाठा किंमत रू. १,०९,४९७/- प्रति सघमी (प्रचलित मापदंड रू १,७६,७२० पेक्षा कमी) 
योजना मापदंडात बसते. 


Digitally signed by SUSHMA RAJEEV KUDAL 

DN: CN = SUSHMA RAJEEV KUDAL, C = IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 

Date: 2022.12.16 12:46:42 +05'30' 


(सुषमा कुडल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


